RNI No.MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक ४० ] 


सोमवार , ऑगस्ट २० , २०१८ / श्रावण २ ९, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ८० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 
ग्रामविकास विभाग 


बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 


. 


क्रमांक झेडपीबी .२०१८ / प्र.क्र . २७/ बुटीबोरी (५ )/पं.रा.-५.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ३ चे पोट -कलम ( २), ( २ क ) व (३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकिय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुएम २०१७ / प्र.क्र . ३५८ / नवि -१८, दिनांक १८ एप्रिल २०१८ ( यात यापुढे जिचा 
“ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी आणि 
बोथली ग्रामपंचायतींमधील स्थानिक क्षेत्रांची समावेश करून बुटीबोरी नगरपरिषद गठित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (त्याने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 


. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , सोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ ( २) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील मौजे बुटीबोरी, रेंगापार व बोथली या महसुली गावांच्या समोरील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
क्षेत्रातील नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) 
ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच-१९९ ७/ सीआर-६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १ ९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अटी व शर्तीवर बुटीबोरी नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील. 


(१ ) 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - ८०-१ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट २०, २०१८ / श्रावण २९ , शके १९ ४० 

अनुसूची " अ " 


अ.क्र . 
( १ ) 


गांव 
( २ ) 


स्थानिक क्षेत्रे 

( ३ ) 


१ . 


बुटीबोरी 


(१ ) बुटीबोरी सर्व्हे क्र . ३/१ , १३ , १९, २३ / अ, २३/३, २३ / ब२, २४ / ब२ , ३० , ३१ , ४१/५ , ४१/६, ४८ , 

४ ९ , ५२ , ५०/१, ५०/२, ५६, ६२ , ६४ , ३७, ६८ , ७० , ७१/१, ०१/२, ७७/१ , ७७/२, ८०, ८१ , 
८४,८६ / १,८७ / १,८७/ २ , ९ ५ , ९ ० , ९९ , ७१ , ३,१०२,१२१ / अ , १०२ / ३,१०३, १०८ , १० ९ , ११२ , 
११३ , ११४, ११५ , ११६ , १३२/१ , १३२/२, १३२/३, १३५/४ , १३६, १३७, १४० , १४१, १६१ / अ १ , 
१३८/२, १११ / ब , २४ ९ , २५० , २५१, २८३/१ , २८३/२, २८३/३, २८३/४, ३०८ , ३११/१ , ३११/३, 
३११/४ , ३१२ , ३२० . 


P. 


रेंगापार 


. 


( २ ) रेंगापार सर्व्हे क्र . ११/१, ११/२, १३/२, १४ , १५/१, १५/२, १६ , १८ , २१/१, २२/१, २८/२, ४२/१ , 

१११ , ११४, ११५ , १४७, १४८ , १४ ९ , १२१/१, १२१/२, १२१/३, १२१/४, १२५/१, १४४ , १४५ , 
१४६, ४२/२, २१/२, १३ / २ अ , ४४/२, २२/२, १२५ , १२६ , १२७, १२७/१, १२ ९ / १, १२ ९ / २ , 
१२ ९ / ३, १३२ , १३३, १३४ , १३४/१२ , १३५, १३६ , १३७, १३८/१, १३८/२, १३८/३, १३९ , १४० , 
१४२ / १,१४३. 


. 


३ . 


बोथली 


बोरखेडी ( फा ) सर्व्हे नं . ग्रामपंचायत बोथली अंतर्गत पुनर्वसित गावठाणाचा भाग ज्याला खसरा क्रमांक 
नाही व खसरा क्रमांक १३७ कृषीदेव खत कारखाना. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट २०, २०१८ / श्रावण २९, शके १९ ४० 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001 , dated the 6th August 2018 

Order 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYATS SAMITIS Act, 1961. 

No. ZPB . 2018 / C.R - 27 /Butibori (5 )/PR-5.— Whereas , the Government of Maharashtra , vide 
Government Notification , Urban DevelopmentDepartment No.MUM - 2017 /C.R . 358 /UD - 18 , dated the 8th 
April 2018 (hereinafter referred to as the said notification " ) issued in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2 ), ( 2A ) and (3) of Section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has specified the local areas as in Schedule “ A ” appended 
herewith of Butibori and Bothale Gram Panchayat in Nagpur District being a smaller urban area and to 
constitute a Municipal Council by the name of Butibori Municipal Council for the said smaller urban area ; 

And whereas, pursuant to the said norification , it is expedient to issue an order for transfer of assets , 
rights and liablities of the existing local authority (including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it ) to the successor local aurhority under sub -clause (vi) of sub -section ( 2) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of sub -section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other 
powers enabling it in thatbehalf , the Government ofMaharashtra hereby directs that all the assets , rights 
and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad , in respect of the Revenue Villages Butibori, Rengapur and 
Bothale to the extent of area specified in Schedule “ A ” in Nagpur District ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) shall stands transferred to and shall vest in the Municipal 
Council of Butibori, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development 
and Water Conservation Department, No.MPH - 1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July , 1999 . 

Schedule " A " 


I / 


Sr. No. Revenue Viilages 
( 1 ) 

( 2 ) 


Local Area 

( 3 ) 


1 . 


Butibori 


2 . 


Rengapar. 


Butibori Survey No. 3/1, 13 , 19 , 23 / A , 23/3 , 23/B2, 24 /B2 , 30 , 31 , 41/5 , 41 / 
6 , 48 , 49 , 52 , 50/1 , 50/2 , 56 ,62 ,64 , 37 , 68 , 70, 71/1 , 01/2 , 77 , 77, 80 , 81, 
84, 86/1 , 87/1 , 87/2 , 95 , 90 , 99 , 71, 3, 102 , 121 / A , 102/3 , 103, 108 , 109 , 
112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 132/1 , 132/2 , 132/3 , 135/4 , 136 , 137 , 140 , 141, 
161/A1, 138/2 , 111 / B , 249, 250 , 251, 283/1 , 283/2 , 283/3 , 283/4 , 308 , 
311/1 , 311/3 , 311/4 , 312 , 320 . 
Rengapar Survey No. 11/21 , 11/2 , 13/2 , 14 , 15/1 , 15/2 , 16 , 18 , 21/1 , 22/1 , 
28/2 , 42/1, 111, 114 , 115 , 147, 148 , 149 , 121 , 121/2 , 121/ A , 125/1 , 144 , 
145 , 146 , 42/2 , 21/2 , 121 / A , B , 13 /2A , 44/2 , 22/2 , 125 , 126 , 127 , 127/1, 
129/1 , 129/2 , 129/3 , 132 , 133 , 134 , 134/12 , 135 , 136 , 137 , 138/1 , 138/2 , 
138/3 , 139 , 140 , 142/1 , 143 . 
Borkhedi (FA ) Survey No. Part of the Gaothan which is rehabilitated under 
the Gram Pamchayat Bothale , which does not have a special number. 
And Special No. 137 Krishi Dev Fertilizer Factory . 


) 


3 . 


Bothale . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


